रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्ता दर्जोन्नत करुन प्रमुख जिल्हा 
मार्ग रस्त्यामध्ये समाविष्ठ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०६ मार्च, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र. 
जा.क्र. मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-९८/५९८ दि.३१.१.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये रत्नागिरी 
जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यातील जवळेथर - केंब्रादेवी खिंड -आजिवली रस्ता इतर जिल्हा मार्ग-११२ दर्जोन्नत 
करुन प्रमुख जिल्हा मार्गामध्ये समाविष्ठ करणेबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी यांनी मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेता रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यातील इजिमा रस्ता दर्जोन्नत 
करुन प्रमुख जिल्हा मार्ग-७३ मध्ये समाविष्ठ करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
यांचा ठराव विचारात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यातील इजिमा रस्ता दर्जोन्नत करुन प्रजिमा 
क्र. ७३ मध्ये समाविष्ठ करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
एकूण लांबी | नंतरचा 
(कि.मी) । क्रमांक 


7 _ | जवळेथर- केब्रादेवी खिंड -आजिवली इतर जिल्हा मार्ग- ११२ ७.२६५ | प्रजिमा- ७२ मध्ये 
रस्ता. (०/०० ते ७/२६५) कि.मी.। समाविष्ठ 


त्यामुळे प्रमुख जिल्हा मार्ग-७३ चे नामाभिधान रा.मा.-१७ जवळेधर-प्रजिमा-७१-केंब्रादेवी-आजिवली रस्ता 
लांबी ४०.१६५ कि.मी. असे होईल 


ren S&S 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३१/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत उपरोक्त रस्ते रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.२६५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९०७.४१० + ७.२६५) 
म्हणजेच १९१४.६७५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.२६५ कि.मी. ने घट होऊन 
एकूण लांबी (१२३१.४१० - ७.२६५) म्हणजेच १२२४.१४५ कि.मी. इतकी होईल 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०६१६२९२९२४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
f tra, ou=Publi 
P ras h an t Work ne post ic denon, ie 
2 bad66664b1e11e3bf66db1d5261436814 
V ina ya kra 0 ?3 t | | db5f8c505422af665628314537 
na ॥ 


aki 
Date: 2019.03.06 16:31:10 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,रत्नागिरी (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


